राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
क्षयरुग्णांना आवश्‍यक असणा-या पुरक औषधे 
व औषधी साहित्य व प्रयोगशाळा रसायने खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३१२/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, १० मजला, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : ५ मार्च, २०१९. 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (क्षयरोग व कुष्ठरोग), पुणे यांचे पत्र क्र. ससंआसे/कुष्ठवक्षय/ 
कक्ष-औ.भां/राज्य.अनु./प्रशा.मान्यता/१८१५४-५७/१८, दिनांक २५.१०.२०१८. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३१२/आरोग्य-८, 
दिनांक ०९/०१/२०१९. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे यांचे पत्र क्र. ससंआसे/कुष्ठवक्षय/ 
कक्ष-औ.भां/राज्य.अनु./प्रशा.मान्यता/५६७६-७९/१९, दिनांक १८/०२/२०१९. 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 


AN 
~~ 


& 


प्रस्तावना - 


राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता क्षयरुग्णांना 


आवश्यक असणा-या पुरक औषधे, औषधी साहित्य व प्रयोगशाळा रसायने खरेदी करण्यासाठी 


प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत संचालक, आरोग्य सेवा यांनी संदर्भाधीन पत्र क्र.३ अन्वये प्रस्ताव 


सादर केला आहे. सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित असलेल्या लेखाशिर्षामध्ये मंजूर अनुदान 


रु.१,३३,१५,०००/- असून वित्त विभागाने आता ९० टक्के रु.१,१९,८३,५००/- इतके अनुदान वितरीत 


केले असून, त्यापैकी रु.९३,३४,९९१/- इतका खर्च झाला असून, उर्वरित रक्‍कम रुपये २६,४८,५०९/- 


(रु.सव्वीस लाख अठठेचाळीस ळाख Waal नऊ फक्त) इतक्या रक्कमेचा प्रस्ताव प्रशासकीय 


मान्यतेसाठी संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण 


कार्यक्रमांतर्गत क्षयरुग्णांना आवश्‍यक असणा-या पुरक औषधे व प्रयोगशाळा रसायने खरेदी करण्यास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३१२/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (क्षयरोग व कुष्ठरोग), पुणे यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये सादर 


केलेल्या प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात 


आलेल्या क्षयरुग्णांना आवश्‍यक असणा-या पुरक औषधे व प्रयोगशाळा रसायने ( एकूण अंदाजित 


किंमत रु.२६,४८,५०९/-) (रु.सव्वीस लाख अठ्ठेचाळीस हजार Wael नऊ फक्त) खरेदी 


करण्यासाठी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ. | खरेदी करावयाच्या प्रति पॅकेट प्रस्तावित । एकूण अपेक्षित 

क्र. | साहित्याचा तपशिल किंमत (अंदाजे) | खरेदी खर्च 

जि मायक्रोस्लाईड्स (५० स्लाईड्स/ पॅकेट) | रु.२५.९५ १८८२५ रु. ४,८८,५०९/- 

२ | डिस्पोजेबल एन९५ मास्क (१० नग/पॅकेट) | रु. ३६/- ६०००० रु. २१,६०,०००/- 
एकूण रु. २६,४८,५०९/- 

१. सदरहू पूरक औषधे व औषधी साहित्यांची आवडऱ्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा 


A 


AN 


करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


. सदर बाबींचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 


करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 


समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देशा 


(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार 


केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 


दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 


कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार 
विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 


निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३१२/आरोग्य-८ 


पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 


नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या 


वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून 


राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७) सदर खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


८) सदरहु खरेदीसाठी होणारा खर्च “लेखाशिर्ष २२१० ०१९१ (०४) (०१) क्षयरोग रुग्णालये 


व आरोग्यधामे (राज्यक्षेत्र -२१ पुरवठा व सामग्री ” या लेखाशिर्षांअंतर्गत सन २०१८-१९ 


या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (9/० 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१० शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 


भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ 


येथील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी 


संबंधीत कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील तसेच आवश्यकतेपेक्षा 


जास्त खरेदी झाल्यास व विनावापर पडून राहिल्यास, मागणी नोंदविणारे संबंधित अधिकारी 


जबाबदार असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३१२/आरोग्य-८ 


२. area निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०५१७०१००१२१७ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


Jamsher ४...” 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S ams h (a) eee eran 
59826781 de5daa02a4ecf339fb1d0559a 

b9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3b 


bs eal 8f6d46feab420783e1 2f260504f402b 
a a V | 540682८476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2019.03.05 17:17:53 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग, पुणे 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे /रत्नागिरी/पुणे/नागपूर. 
११) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


